महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक 
मतदारसंघातील निवडणूकीसाठी मतदार 
यादीमध्ये नाव नोंदणी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७५/२२/शिक्षण १ 
९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ : अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे अर्धशासकीय पत्र क्र. 
संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ६०२ / 22/33, दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२२ 


शासन निर्णय: 
भारत निवडणूक आयोगाच्या दि. १४.०७.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार, 


राज्यातील नाशिक व अमरावती विभाग पदवीधर तसेच औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभाग शिक्षक 
विधानपरिषद मतदारसंघामध्ये सन २०२३ मध्ये होणाऱ्या द्विवार्षिक निवडणूकीसाठी त्या विभागातील 
अनुक्रमे पदवीधर व शिक्षक यांची दि. १-११-२०२२ या अर्हता दिनांकावर पुर्णतः नविन मतदार यादी 
(de-novo elector's roll) तयार करण्याची मोहीम दि.०१.१०.२०२२ पासून सूरु होत आहे. या 
मोहिमेंतर्गत दि. १-१०-२०२२ ते दि. ७-११-२०२२ या कालावधीत पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी नमुना 
१८ (Form १८) व शिक्षक मतदार नोंदणीसाठी नमुना १९ (Form १९) स्विकारण्यात येतील. दि. २३- 
११-२०२२ रोजी प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील व दि. २३-११-२०२२ ते दि. ९-१२-२०२२ 
या कालावधीत दावे व हरकती स्विकारल्यानंतर, दि. ३०-१२-२०२२ रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध 
करण्यात येतील. 

२. उपरोक्त द्विवार्षिक निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी, नाशिक व अमरावती विभागातील 
पात्र पदविधर व्यक्‍तींनी तसेच औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील पात्र शिक्षकांनी त्या संबंधित 
विभागामध्ये पदवीधर शिक्षक मतदार म्हणून मोठ्या प्रमाणात नाव नोंदणी करावी, यासाठी वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग यांच्या अंतर्गत येणा-या नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर व कोकण 
विभागातील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, अभिमत विद्यापीठे, एम्स (AIMS) येथील सर्व आरोग्य 
विज्ञान अभ्यासक्रमांचे महाविद्यालय व त्याअंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांनी खालीलप्रमाणे मोहिम 
राबविण्याबाबतची विनंती अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्याकडून करण्यात आळी आहे. निवडणूकांसाठी संबधित विभागीय आयुक्त हे मतदार नोंदणी 
अधिकारी (Electoral Registration Officer) तसेच त्या विभागातील जिल्हाधिकारी हे सहायक मतदार 
नोंदणी अधिकारी (Assistant Electoral Registration Officer) असतात. 

३. नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान 
विद्यापीठ, अभिमत विद्यापीठे, एम्स (AIMS) येथील सर्व आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांचे महाविद्यालय व 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७५/२२/शिक्षण १ 

त्याअंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांनी विद्यापिठे व त्या अंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयानी पुढीलप्रमाणे 
मोहिम राबवावी : 

अ) पदवीधर मतदार संघ 

«७ नाशिक व अमरावती विभागामध्ये पदवीधर विधानपरिषद मतदारसंघासाठी मतदार यादी 
तयार करण्यात येत असल्याने, त्या विभागातील पात्र पदवीधर महाविद्यालयीन शिक्षकांनी 
(अर्हता दिनांक दि. 9-99-2022 पुर्वी किमान ३ वर्षे आधी पदवी धारण केलेल्या) संबंधित 
पदवीधर मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात यावे तसेच 
प्रोत्साहित करण्यात यावे. 

७ नाशिक व अमरावती विभागातील महाविद्यालयातील पात्र पदवीधर शिक्षकांना संबंधित 
पदवीधर विधान परिषद मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नांव नोंदणी करण्यासाठी नमुना 
१८ (FORM १८) भरावा लागेल. सदर नमुना १८, संबधित विभागीय आयुक्त (या निवडणूकीचे 
मतदार नोंदणी अधिकारी), संबधित जिल्हाधिकारी (या निवडणूकीचे मतदार नोंदणी 
अधिकारी), विभागीय आयुक्तांकडून पदनिर्देशित केळेळे उप विभागिय आयुक्‍त तसेच 
तहसिलदार यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील तसेच सदर योग्यरित्या भरलेले अर्ज त्या 
कार्यालयात भरुन देता येतील. त्याच प्रमाणे, हा नमुना मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र 
राज्य यांच्या. गॉ5://060.॥ वा 88[9.900.) या संकेत स्थळावर 
Downloads/Download Forms/Form-4¢.pdf येथे सुद्धा उपलब्ध आहे. सदर नमुना 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेऊन (प्रिन्ट काढून) भरुन देता येईल. (ऑन-लाईन पद्धतीने 
नमूना सदर करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही) 

e योग्य रितीने भरलेला नमुना १८ ( FORM १८) त्यासोबत शैक्षणिक पात्रतेच्या आवश्‍यक 
पुराव्यासह वर नमूद सबंधित कार्यालयात सादर करण्यात यावा. सदर अर्ज प्रत्यक्ष 
कार्यालयात सादर केल्यास संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला मुळ पदवी प्रमाणपत्र / 
गुणपत्रिका किंवा अन्य कागदपत्र दाखवावे लागेल. टपालाद्वारे नमुना १८ पाठविल्यास 
संबधित शैक्षणिक पात्रता दर्शविणारा पुरावा/कागदपत्रे पदनिर्देशित अधिकारी / सहायक 
पदनिर्देशित अधिकारी/संबधित जिल्ह्यातील राजपत्रित अधिकारी/ नोटरी पब्लिक 
यांच्याकडून प्रमाणित केलेली असणे आवश्‍यक आहे. 

ब) शिक्षक मतदार संघ 

«७ औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागामध्ये शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघासाठी मतदार 

यादी तयार करण्यात येत असल्याने, त्या विभागातील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० च्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७५/२२/शिक्षण १९ 


8. 


अधिनियम २७ (3) (व) खाली राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने निश्चित केलेल्या, 


माध्यमिक Boden कमी दर्जा नसलेल्या शैक्षणिक संस्थामध्ये दि. १-११-२०२२ या अर्हता 
दिनांकापुर्वीच्या लगतच्य सहा वर्षामध्ये किमान 3 वर्षे शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या 
शिक्षकांना संबधित शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याचे आवाहन 
करण्यात यावे तसेच प्रोत्साहित करण्यात यावे. 

औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील पात्र शिक्षकांना संबंधित शिक्षक विधान परिषद 
मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नांव नोंदणी करण्यासाठी नमुना १९ ( FORM १९) व 
त्यासोबत विहित नमुन्यातील संबधित शौक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने दिलेले प्रमाणपत्र भरावे 
लागेल. सदर नमुना १९ व विहित प्रमाणपत्राचा नमुना, संबंधित विभागीय आयुक्त (या 
निवडणूकीचे मतदार नोंदणी अधिकारी), संबधित जिल्हाधिकारी (या निवडणूकीचे मतदार 
नोंदणी अधिकारी), विभागीय आयुक्तांकडून पदनिर्देशित केलेले उप विभागिय आयुक्‍त तसेच 
तहसिलदार यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील तसेच सदर योग्यरित्या भरलेले अर्ज त्या 
कार्यालयात भरुन देता येतील. त्याच प्रमाणे, नमुना १९ व विहित प्रमाणपत्राचा नमुना, मुख्य 
निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या httos://ceo.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर अनुक्रमे, Downloads/Download Forms/Form-98.pdf व 
Downloads/Download Forms/Certificate Form-98 .odf येथे सुद्धा उपलब्ध आहेत. सदर 
नमुने संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेऊन (प्रिन्ट काठून भरुन देता येतील. (ऑन-लाईन 
पद्धतीने नमूना सदर करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही) 

योग्य रितीने भरलेला नमुना १९ ( FORM १९) त्यासोबतच्या वर नमूद केलेल्या विहित 
प्रमाणपत्रासह उपरोक्‍त संबधित कार्यालयात सादर करण्यात यावा. 

एकत्रित स्वरुपात अर्ज (Application in ७५॥१ प्रत्यक्ष किंवा टपालाद्वारे स्विकारण्यात येत नाही. 


तथापि, संस्था प्रमुख (Head of Institution) Beat संस्थेतील पात्र शिक्षक / पदवीधर कर्मचा यांचे 
अर्ज एकत्रित रित्या सादर करु Weal. राजकीय पक्ष, मतदान केन्द्र निहाय प्रतिनिधी किंवा रहिवाशी 
कल्याणकारी संघटना यांच्यामार्फत एकत्रित स्वरुपात अर्ज (Application in ७५॥१ प्राप्त होणाऱ्या 
अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही. 


षु वि 


विधानपरिषदेच्या शिक्षक तसेच पदवीधर मतदार संघासाठी मतदार म्हणून नाव नोंदणी 


करण्यासाठीची पात्रता तसेच कार्यपध्दती या बाबतची सविस्तर माहिती भारत निवडणूक आयोगाच्या 
पत्र क्र. ३७/एलसी/इन्स्ट/इसीआय/एफयुएनसी/इआरडी/इआर/२०१६ दि. ५ सप्टेंबर, २०१६ च्या 
पत्रात नमूद करण्यात आळी आहे. सदर पत्र मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७५/२२/शिक्षण ९ 
electoral rolls w.r.t. १-११-२०२२ as qualifying date in respect of Graduates' and Teachers’ 
Constituencies of State Legislative Council” aT शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२११७२४०६९५१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHRINIVAS Be obese 
PUNDEIIKRAO: / ४८. 
KOTWAL ee 
(डॉ. श्री.पुं. कोतवाल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी मंत्रालय, मुंबई. 
३. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
४. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, (सवी. 
५. कुलगुरू, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 
६. कुलगुरू, सर्व विद्यापीठे. 
७. कुलगुरू, अभिमत विद्यापिठे 
८. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
९. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई 
१०. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व प्रमुख रुग्णालये (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) 
११. संचालक - प्राध्यापक, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 
१२. सहसंचालक (वैद्यकीय), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
१३. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ, मुंबई 
१४. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
१५. कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 
१६. अधिष्ठाता, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, (५॥॥/॥७)नागपूर 
१७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


